महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळास 
सवलतींच्या मूल्यांच्या प्रतिपूर्तीपोटी 
रु.२७०,००,००,०००/- रोखीने प्रदान 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र.एसटीसी-०४१७/प्र.क्र.२४४/परि-१ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : ३१ जानेवारी, २०१८. 


वाचा :- 


) शासन निर्णय क्र. एसटीसी ३४००/६३१/सीआर-३१/परि १, दिनांक २० जुन, २०००. 

) शासन निर्णय क्र.एसटीसी ३४०१/सीआर-४२/भाग-१/परि १, दिनांक ५ डिसेंबर, २००५. 
३) शासन निर्णय क्र. एसटीसी ३४०५/सीआर-५१५/परि १, दिनांक २६ जुळे, २००७. 
) 

) 
) 


शासन निर्णय क्र. एसटीसी ०११३/सीआर-१०३/परि १, दिनांक १० फेब्रुवारी, २०१४. 
शासन निर्णय क्र. एसटीसी ०८१५/प्र.क्र.५५०/परि-१, दिनांक २५ फेब्रुवारी, २०१६ 
उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, म.रा.मा.प.म. यांचे पत्र क्र.राप/लेखा/नोंदणी/ 
सवलत/९२१, दिनांक २१.०४.२०१७. 


प्रस्तावना :- 


महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाद्वारा राज्य शासनाने वेळोवळी दिलेल्या आदेशानुसार 
विविध प्रवासी वर्गाला प्रवासी भाडयात सवलती देण्यात येतात. सदर खर्चाची प्रतिपूर्ती दि.१.०४.२०१६ 
पासून गृह (परिवहन) विभागाद्वारे करण्याबाबत संदर्भाधिन क्र.५ येथील दि.२५/२/२०१६ च्या शासन 
निर्णयान्वये धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याप्रमाणे प्रवास सवलत मुल्यांची प्रतिपूर्ती 
करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने संदर्भाधिन क्र.६ येथील पत्रान्वये शासनास प्रस्ताव 
सादर केला असून सदर खर्चाची प्रतिपूर्ती करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


area निर्णय:- 


महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळास विविध प्रवास सवलत मूल्याच्या प्रतिपूर्तीपोटी 
द्यावयाच्या रक्‍कमेपैकी रु.२७०,००,००,०००/- (अक्षरी रुपये दोनशे सत्तर कोटी फक्त) रक्‍कम सन २०१७- 
१८ या आर्थिक वर्षाच्या तरतूदीमधून रोखीने प्रदान करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. सदरखर्चसन २०१७-१८ च्या आर्थिक वर्षामध्ये उपलब्ध असलेल्या तरतूदीमधून भागविण्यात यावा 
आणि सदर खर्च गृह विभाग, मागणी क्रमांक "बी-३, लेखाशिर्ष २०४१, वाहनांवरील कर, (00) ००१, 
संचाळन व प्रशासन, (०१) परिवहन आयुक्‍त - (०१) (०१) आस्थापना - परिवहन आयुक्त, (अनिवार्य), दत्तमत्त 
(२०४१ ००१८) 33, अर्थसहाय्य"या लेखाशिर्षाखाली सवलत मुल्याच्या प्रतिपुर्तीपोटी खर्ची टाकण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः एसटीसी- ०४१७/प्र.क्र.२४४/परि-१, दि.३१ जानेवारी, २०१८ 


३. यासाठी परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना प्राधिकृत करण्यात येत असून त्यांच्या 
कार्यालयातील आंहरण व संवितरण अधिकारी असलेले लेखाधिकारी यांनी सदर रक्‍कम आंहरित करुन 
महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळास अदा करावी. 


४. sr amen निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र. ३३२/२०१७/व्यय८, दि. १७.०१.२०१८ 
अन्वये प्राप्त झालेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


प्‌. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०१३११५१०४४६०२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Madhukar Sarj 


jogare 
nment ashtra, ou=Home 
a h 1 a r Departi \de=400032, st=Maharashtra, 


2.5.4.20: 1635e59a0a994a979279d79261 fa9f3f9070d 1 a37dfe 
१५०८4 1827801 


Sa ryerao Gho (५१16 sesiasstsssecanesbsooreneMadhutr Sayer Ghogare 


Date: 2018.01.31 16:55:37 +05'30' 


(म.स.घोगरे) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. महालेखापाल 9/2 (लेखा व अनुज्ञेयता /लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर 
२. महालेखापाल (वाणिज्यिक लेखा परिक्षा), मुंबई 
३. उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, मुंबई 
४. परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
६. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, वांद्रे (पूर्व, मुंबई ४०० ०५१ 
७. वित्तिय सल्लागार व मुख्य लेखा अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, मुंबई 
८. वित्त विभाग (व्यय -८/साऊ/ अर्थसंकल्प-११/अर्थोपाय) मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
९. गृह विभाग (बीयुडी-१/बीयुडी-२/परिवहन-३/परिवहन-४) मंत्रालय, मुंबई 
१०.निवडनस्ती/परि १. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


